लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण 
व्यवस्थेमधील संगणकीकरण प्रकल्पांतर्गत 
Point of Sale Device (PoS) बसविण्यात 
आलेली रास्तभाव दुकाने Go Live 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१५०/संगणक कक्ष 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२. 
दिनांक: ०१ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्र: साविबा- 
२०१५/प्र.क्र.२०/सं.क., दि.१८.०५.२०१६ 
२) शासन निर्णय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,क्र.संकीर्ण- 
२०२२/प्र.क्र.६५/सं.क.,दि.११.०३.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या संगणकीकरण प्रकल्पांतर्गत रास्तभाव 
दुकानातील शिधावस्तुंचे वितरण करतांना लाभार्थ्यांची बायोमेट्रीक ओळख पटवून Point of Sale 
Device (PoS) a शिधावस्तुंचे वितरण करण्याचा निर्णय दि.१८ मे, २०१६ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यातील रास्तभाव दुकानांमध्ये नविन ४-जी तंत्रज्ञान 
व Iris Scanner असलेली ई-पॉस (Point of Sale Device-PoS) बसविण्याकरीता संदर्भ H.02 
येथील शासन निर्णयान्वये 3 System Integrators यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यानुसार 
लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील संगणकीकरण प्रकल्पांतर्गत Point of Sale 
Device (PoS) बसविण्यात आलेली रास्तभाव दुकाने Go Live करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक- 


2. रास्तभाव दुकानात e-PoS उपकरणे बसविण्यासाठी राज्यातील रास्तभाव दुकानांची तीन 
गटात विभागणी करण्यात आली व पारदर्शक पध्दतीने निविदा प्रक्रीया राबवून प्रत्येक गटाकरिता 
System Integrator यांची निवड करण्यात आली आहे. निवड झालेल्या 3 System Integrator 
यांचा तपशील खालीलप्रमाणे - 


गट System Integrators 
गट १- (पुणे-छत्रपती संभाजीनगर विभाग) M/s Linkwell Telesystems Pvt. Ltd. 
गट 2- (नागपूर- अमरावती विभाग) M/s Integra Micro System (P) Ltd. 
गट ३-(कोकण-नाशिक विभाग व M/s Oasys Cybernetics Pvt. Ltd. 
मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्र) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१५०/संगणक कक्ष 


३. उपरोक्त 3 System Integrator सोबत दि.०४.०३.२०२४ रोजी Master Service 
Agreement (MSA) करण्यात आले असून रास्तभाव दुकानात System Integrator मार्फत Iris 
Scanner सह Point of Sale Device (PoS) उपकरणे बसविण्यात आली आहेत. 


४. M/s Linkwell Telesystems Pvt. Ltd., M/s Integra Micro System (2 Ltd. व M/s 
Oasys Cybernetics Pvt. Ltd. यांनी त्यांना नियुक्‍त केलेल्या गटातील सर्व रास्तभाव दुकानांमध्ये 
माहे मार्च, २०२४ ते जुन, २०२४ या कालावधीमध्ये नविन ई-पॉस मशिन बसवून कार्यान्वित केल्या 
आहेत. सबब, M/s Linkwell Telesystems Pvt. Ltd., M/s Integra Micro System (2) Ltd. व 
M/s Oasys Cybernetics Pvt. Ltd. यांच्याकडील सर्व ई-पॉस मशिन दि. ०१ जुले, २०२४ पासून 
Go Live घोषित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =9www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००११७३०५३२६०६ असा 
आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANTOSH UMESHRAO ® 
GAIKWAD 


cleB1Ste 


(संतोष गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ 


) मा. राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव 
) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव 
) मुख्य सचिव यांचे कार्यालय 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


(>. 


o~ 


| 


मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, Fars, Fay 

नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई 

सर्व जिल्हाधिकारी 

qo) सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा) 

११) सर्व अपर जिल्हाधिकारी 

१२) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे/सोलापूर/नागपूर 
) 
) 


£33) 


S 


aon 


१३) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अ.ना.पु. व ग्रा.सं. विभाग, मुंबई 

१४) सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/सर्व कार्यासने अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 

१५) निवडनस्ती (स.क.) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


